केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत निवड 
होणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये 
महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण 
वाढावे यासाठी गुणवत्ताधारित विशेष 
शिष्यवृत्ती योजना. 

प्रशिक्षण संस्था निवडीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्कॉलर-४९१६/प्र.क्र.२८१/मशि-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा :- १) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र :प्रीआय-५४१५/प्र.क्र.१९२/ 
मशि-२, दि.१६.०४.२०१६. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होणाऱ्या अखील 
भारतीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी गुणवत्ताधारित विशेष 
शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण 
होऊन मुलाखत फेरीपर्यंत पोहोचणाऱ्या तथापि, अंतिमत: भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये निवड न 
होणाऱ्या राज्यातील होतकरु व गुणवान उमेदवारांना दिल्ली येथील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या 
परीक्षांची पूर्व तयारी करुन घेणाऱ्या नामांकित खाजगी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेण्यासाठी 
शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी सदर शिष्यवृत्ती योजना आहे. 
सदर शिष्यवृत्तीकरिता दिल्लीस्थित नामांकित खाजगी प्रशिक्षण संस्थेची निवड करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार लागू करण्यात आलेल्या 
गुणवत्ताधारित विशेष शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देण्याकरिता कॅलेंडर वर्ष २०१७ व २०१८ 
करिता दिल्ली येथील श्रीराम आय.ए.एस. या संस्थेस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयामध्ये विहित Hodes निकष, पात्रता, अटी व शर्ती 
गुणवत्ताधारित विशेष शिष्यवृत्ती योजनेसाठी लागू राहतील. 


३. प्रस्तुत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय अधिकारी म्हणून संचालक, राज्य 
प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्यात येत असून, त्यांना उक्त 
शिष्यवृत्ती योजनेकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. पात्र उमेदवारांनी या संदर्भातील माहिती www.siac.org.in या संकेतस्थळावरुन घ्यावी व 
अर्ज करण्याकरिता संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई (दूरध्वनी क्रमांक 
०२२-२२०७०९४२) यांच्याकडे संपर्क साधावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्कॉलर-४९१६/प्र.क्र.२८१/मशि-२ 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१७१११३१७३१०१८२०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rohini Bhalekar 


e e 
R h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
(0 7) | Nn | ou=Higher And Technical Education Dept, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=440c600559857f4234e969f892346 


901९९1 ५09000 
(रोहिणी भालेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


Ee) 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रतींसह), 

निवासी आयुक्‍त व सचिव, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली, 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 

संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई, 

संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, 

अमरावती व नाशिक. 

१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा, मुंबई, 

20) विधिमंडळ ग्रंथालय, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई(१० प्रतींसह), 

२१) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

२२) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२३) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


AY 


CC AN 


८४) 


ळ Cc 
ee a 


won 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


wm Dll CCDS lw CLS a Se Cw 


२४) मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२५) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
२६) उप सचिव (म.शि.), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

26) कार्यासन अधिकारी (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२८) निवडनस्ती-मशि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


